मुख्य वनसंरक्षक व संचालक, संजय गांधी राष्ट्रीय 
उद्यान, बोरीवली यांच्या आस्थापनेवरील ६९ अस्थायी 
पदे सन २०२२-२०२३ मध्ये पुढे चालू ठेवण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डब्ल्यूएलपी-०३.२२/प्र.क्र.ई६१/फ-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: १६ सप्टेंबर, २०२२ 


वाचावे :- 

१. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : एमएफएस २०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, 
दि.१३.०९.२०१९. 

२. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : एमएफएस २०१७/प्र.क्र.9७/फ-८, 
दि.२१.०९.२०२१. 

३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्रमांक : कक्ष-३/योजनेतर/प्र.क्र.०१(२१-२२)/२७७, दि.१४.०२.२०२२. 

४. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : डब्ल्युएलपी ०३.२२/प्र.क्र.६१/फ-१, 
दि.१७.०३.२०२२. 

५. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्रमांक : कक्ष-३/योजनेतर/प्र.क्र.६२/२१-२२/९६, दि.२२.०८.२०२२. 

६. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि.१८.०८.२०२२. 


प्रस्तावना:- 

मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ 
क्रमांक ३ व ५ च्या पत्रान्वये प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व संचालक, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली 
यांच्या आस्थापनेवर निर्माण करण्यात आलेल्या ६९ अस्थायी पदांना सन २०२२-२०२३ मध्ये दिनांक 

०१.०३.२०२२ ते २८.०२.२०२३ पर्यंत चाळू ठेवण्याबाबत प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी सादर केला आहे. 
२. त्यानुषंगाने, मुख्य वनसंरक्षक व संचाळक, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली यांच्या 
आस्थापनेवर निर्माण करण्यात आलेल्या केलेल्या ६९ अस्थायी पदांना सन २०२२-२०२३ मध्ये संदर्भ 
क्रमांक ४ च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक ०१.०३.२०२२ ते दिनांक ३१.०८.२०२२ पर्यंत चालू ठेवण्यास 
शासन मंजुरी प्रदान करण्यात आली आहे. 

३. आता, विभागाच्या आकृतिबंधातील समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा 
मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु त्यांचा समावेहा आकृतीबंधात करण्यात आलेला 
नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०९.२०२२ ते दिनांक २८.०२.२०२३ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. ६ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 
विभागांना प्रदान करण्यात आले आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०३.२२/प्र.क्र.६१/फ-१ 


शासन निर्णय :- 

संदर्भ क्रमांक ६ च्या वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये मुख्य वनसंरक्षक व संचाळक, संजय 
गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवळी यांच्या आस्थापनेवरील (सोबत जोडलेल्या सहपत्रात नमुद) ६९ 
अस्थायी पदांना सन २०२२-२०२३ मध्ये दिनांक ०१.०९.२०२२ ते दिनांक २८.०२.२०२३ पर्यंत पुढे चालू 
ठेवण्यास शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


२. मुख्य वनसंरक्षक व संचालक, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली यांच्या आस्थापनेवर 
निर्माण करण्यात आलेल्या केलेल्या ६९ अस्थायी पदांच्या आस्थापनेवर होणारा खर्च "२४०६ वनीकरण 
व वन्यजीवन (योजनेतर), ०१ वनीकरण, ८०० इतर खर्च, (०१) (०२) वन उपवने (२४०६०६५९)" या 
लेखाशीर्षाखाळी सन 2022-2023 या आर्थिक वर्षात उपलब्ध होणाऱ्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


३. Blame निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक: असंक - १००४ / प्र.क्र.१२ / (भाग-२) 
/२००४/वित्तीय सुधारणा-१, दिनांक ०४.१०.२००४ व वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक: पदनि 
२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक १८.०८.२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९१९१५०३०२८३१९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SIDDESH TUKARAM SAWARDEKAR 
't Of Maharasht REVENUE AND 


S | D D ES H T U KA RA M FOREST DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharash 
2.5.4.20=7dc40890d791d1b1e6bae88da52eabb63f1f3ab6258C7 
3 18f8c37f3ae7c36F2, 


INumber=57 12ce2d7a095c22e97ebb8f03c668b 12eba1dbO 
S AWA R D E KA R dd8e284883b7bd7fa74da65d, cn=SIDDESH TUKARAM 
SAWARDEKAR 
Date: 2022.09.19 15:05:47 +05'30' 


(सिध्देश सावर्डेकर) 
विशेष कार्य अधिकारी 
महसूल व वन विभाग. 

प्रति, 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) पश्चिम, मुंबई. 
५. वनसंरक्षक व संचालक, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली, मुंबई 
६. महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
७. फ-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२ (निवड नस्ती ). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०३.२२/प्र.क्र.६१/फ-१ 


शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : डब्ल्यूएलपी-०३.२२/प्र.क्र.६१/फ-१, 
दिनांक: १६ सप्टेंबर, २०२२ सोबतचे विवरणपत्र 
(दिनांक ०१.०९.२०२२ ते दिनांक २८.०२.२०२३ या कालावधीसाठी मुदतवाढ दिलेली पदे) 


१ perenne [a 

र ॥ 
क्ण 
a 
Ea 


कपड ३ 


33333 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


